दिनांक २७ ते २९ नोव्हेंबर,२०१८ या 
कालावधीत गांधीनगर,गुजरात येथे 
आयोजित अखिल भारतीय नागरी सेवा 
जलतरण स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये 
महाराष्ट्राचा संघ सहभागी होण्यासाठी 
होणाऱ्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१५०/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:-१४ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा:- शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१५०/क्रीयुसे-२,दिनांक २२.११.२०१८. 


शुध्दीपत्रक : 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परि. क्र.१ मध्ये “सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच 
राज्य संघाच्या सदर स्पर्धेतील सहभागासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे रु.9८,०७५/- (रुपये अठ्ठयाहत्तर हजार 
पंच्याहत्तर फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे.” या वाक्‍्याऐवजी “सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, 
प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्य संघाच्या सदर स्पर्धेतील सहभागासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे रु.८०,७७५ /-(रुपये 
ऐंशी हजार सातशे पंच्याहत्तर फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे.” असे वाचावे. यानुसार संदर्भाधीन 
शासन निर्णयातील विवरणपत्र “ब” रद्द करून सुधारीत विवरणपत्र “ब” सोबत जोडण्यात येत आहे. 


२. सदर झासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८१२१४१२३३५०६१२१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Rajendra 
Shankarrao 
Pawar 


(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


-O 


आयुक्त, क्रीडा व युवकसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

उपसंचालक, क्रीडा व युवकसेवा, पुणे विभाग, पुणे 

उपसंचालक, क्रीडा व युवकसेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 

जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 

वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय, मुंबई. 

मानद महासचिव, सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
qo) संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११) निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


AN AD 


CoS & La Lee टे 2 


विवरणपत्र “ब” 
दिनांक २७ ते २९ नोव्हेंबर, २०१८ या कालावधीत गांधीनगर, गुजरात येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा जलतरण स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या जळतरण संघासाठी 
होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


क्र तपशील रुपये 
(अ) | निवड चाचणी आयोजनापूवीचा खर्च 
शि निवडचाचणीसाठी उपस्थित राहण्याबाबत स्पर्धकांना पत्र पाठविणे, दूरध्वनी व ५००/- 


फॅक्स्‌ /झेरॉक्स्‌ / मुद्रण सामुग्री /टंकलेखन व इतर खर्च 
(ब) | निवड चाचणी आयोजनाचा खर्च 


चिं निवड चाचणीसाठी श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, महाळुंगे, बालेवाडी, पुणे २,४००/- 
येथे उपस्थित राहण्याकरिता ४ व्यक्तींसाठी खर्च 
प्रमुख पंच यांचे मानधन २,०००/- 
३ | निवड चाचणीस उपस्थित अधिकारी, निमंत्रक, स्वयंसेवक, पंच व प्रतिनिधी २,०००/- 


यांच्या अल्पोपहार व चहापाणी यावरील खर्च. 
(क) | प्रशिक्षण शिबीर 

| दिनांक २२ ते २४ नोव्हेंबर, २०१८ या ३ (तीन) दिवसाच्या कालावधीमध्ये होणाऱ्या २,५००/- 
प्रशिक्षण शिबीरासाठी प्रशिक्षकांचे मानधन, प्रशिक्षक व खेळाडू यांच्याकरिता 
अल्पोपहार इत्यादीवरील होणारा खर्च. 
(ड) | साहित्य खरेदीसाठी होणारा खर्च. 


९ ट्रक सूट प्रत्येकी रु. ८००/- प्रमाणे ७,२००/- 
२५ किटबग प्रत्येकी रु. ५००/- प्रमाणे. १२,५००/- 
२५ टी-शर्ट प्रत्येकी रु. ४००/- प्रमाणे. १०,०००/- 
२५ बुटांचे जोड प्रत्येकी रु.५००/- प्रमाणे १२,५००/- 
५ | २४ टॉवेल प्रत्येकी रु. १००/- प्रमाणे 2,800/- 
& । 24 जोडी पायमोजे रु. ७५/- प्रमाणे. १,८७५/- 
१७ स्विमिंग कॉरच्युम रु.३००/- प्रमाणे (पुरुषांसाठी) ५,१००/- 
७ स्विमिंग HSA रु. ७००/- प्रमाणे (महिलांसाठी) ४,९००/- 
७ टकिश गाऊन रु. ३००/- प्रमाणे (महिलांसाठी) २,१००/- 
| 90 | २४ स्विमिंग गॉगल रु.३००/- प्रमाणे. ७,२००/- 
| ११ | २४ स्विमिंग कॅपस्‌ रु.१५०/- प्रमाणे. ३,६००/- 
१२ | प्रथमोपचार १,००० 
१३ | किरकोळ खर्च १,००० 
एकूण :- (रुपये ऐंशी हजार सातठी पंच्याहत्तर फक्त) रु.८०,७७५/- 
Rajendra 
Shankarrao 
Pawar 


(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


